दुष्काळ esa परिस्थिती तसेच “ane व “महा” 
चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या 
तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शुल्क- ५२१९/प्र.क्र.३११/मशि-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :२६ नोव्हेंबर, २०२०. 
वाचा : (१) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्र.सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१९१/म-३, 
दिनांक:- १८ नोव्हेंबर, २०१९. 
(२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. शुल्क- ५२१९/प्र.क्र.३११/मशि-२, 
दिनांक :- २१ नोव्हेंबर,२०१९, 
3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय शुध्दीपत्रक, क्र.सीएलएस-२०१९/प्र.क्र.१९१/म-३, 
दिनांक:- २५ नोव्हेंबर, २०२०. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकातील नवव्या ओळीतील “राज्यातील ३४ जिल्हयातील ३२५ 
तालुक्यांमध्ये” याऐवजी “राज्यातील ३४ जिल्हयातील ३४९ तालुक्यांमध्ये” असे वाचण्यात यावे. 


२. ३४९ तालुक्यांची यादी सोबत जोडली आहे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२०११२६१४४०४९२४०८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by H: 


Hariram V Parhate १ रळ 


echnical | Education 
Date: 2020.11.26 14:45:30 +05'30 


(ह. व्यं. Ferd) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. सर्व जिल्हाधिकारी 

२. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. सर्व सहसंचालक, उच्च शिक्षण (संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत), 

४. सचिव (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, उच्च व तंतर्‌ शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. उप सचिव (म-७, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. कार्यासन अधिकारी (मशि-३), उच्च व तंतर्‌ शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. निवडनस्ती (मशि-२). 


ऑक्टोबर-नोव्हेंबर, २०१९ मधील अवेळी पावसामुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसानीमुळे बाधित 


झालेले तालुके. 


अ.क्र. | जिल्हा | बाधित तालुके (नांवे) 


बाधित तालुके 
(संख्या) 


ठाणे, कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड, शहापूर, भिवंडी. 


दापोली, खेड, मंडणगड 


पालघर पालघर, डहाणू, तलासरी, वसई, वाडा, जव्हार, 
| विक्रमगड 
३. । रायगड अलबाग, मुरुड, पेण, खालापूर, उरण, कर्जत, पनवेल, माणगाव, १५ 
| तळा, पाली/सुधागड, रोहा, महाड, पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा, L 
8  । रत्नागिरी रत्नागिरी, राजापूर, लांजा, चिपळूण, संगमेश्वर, गुहागर, ०९ 


| कणकवली, मालवण, , वैभववाडी, सावंतवाडी, वेगुर्ला, 


दोडामार्ग, कुडाळ. 


फु ति 
: 


न 


ळे, साक्री, शिदखेड, शिरपूर 


कोरेगाव, खटाव, फळटण, माण. 
, जत, तासगाव, आटपाडी, पलुस, खानापूर, | 
कडेगाव, वाळवा, शिराळा, मिरज. | 


a जळगांव अमेळनेर, चोपडा, एरंडोळ, धरणगाव, पारोळा, जळगाव, 
भुसावळ, बोदवड, यावल, रावेर, मुक्‍ताईनगर, भडगाव, 
चाळीसगाव, जामनेर, पाचोरा. 

८ | नाशिक मालेगाव, सटाणा, नांदगाव, कळवण, दिंडोरी, देवळा, सुरगाणा, १५ 
नाशिक, ईगतपुरी, पेठ, त्र्यंबकेश्वर, निफाड, चांदवड, येवला, | 
सिन्नर. 

९ | नंदूरबार नंदूरबार, नवापूर, शहादा, अक्राणी, , अक्कलकुवा. ०६ 

१० | कोल्हापूर | करवीर, कागल, राधानगर, गगणबावडा, पन्हाळा, शाहूवाडी, १२ 
हातगणंगळले, शिरोळ, गडहिंग्लज, आजरा, भुदरगड, TTS, 

११ । सातारा ‘| कराड, पाटण, वाई, जावळी महाबळेश्वर, खंडाळा, सातारा, | ११ 


१३ | पुणे 


बारामती, दौंड, पुरंदर, इंदापूर, पुणे हवेली. 
१४ | अहमदनगर  । रहाता, नेवासा, कोपरगांव, , श्रीगोंदा, संगम ले. 


मुळशी, भोर, मावळ, वेल्हे, जुन्नर, खेड, आंबेगोव, शिरुर, 


श्रीरामपूर, AAT, जामखेड, नगर, पाथर्डी, पारनेर, राहुरी. 


१५ | सोलापूर 


१६ | औरंगाबाद 


द.सोलापूर, उ. सोलापूर, अक्कलकोट, मोहोळ, सांगोला, 


म्हाडा, करमाळा, पंढरपूर, माळशिरस, मंगळवेढा. 


सिल्लोड, कन्नड, सोयगाव. 


शि जालना 


औरंगाबाद, पैठण, फुलब्री, वैजापूर, गंगापूर, खुलताबाद, 


जालना, बदनापूर, भोकरदन, जाफ्राबाद, अंबड, परतूर, मंठा, | 


घनसांगवी. 


१८ | बीड बीड, माजलगाव, गेवराई, वडवणी, अंबेजोगाई, केज, परळी, ११ 
पातोदा, शिरुर (कसार), आष्टी, धारूर. | 
१९ | लातूर लातुर, औसा, रेणापूर, निलंगा, शिरुन अनंतपाळ, उदगीर, | १० 
अहमदपूर, जळकोट, देवणी, चाकूर. 
२० | उस्मानाबाद । उस्मानाबाद, तुळजापूर, उमरगा, , भुम, परांडा, वाशी, ०८ 
वा! कळंब. 
२१ | हिंगोली हिंगोली, कळमनुरी, वसमत, औंढा-नागनाथ, सेनगांव ०५ 
२२ | परभणी परभणी, सेलु, मानवत, गंगाखेड, जितुर, पुर्णा, सोनपेठ, पाथरी, ०९ 
पालम. 
२३ गि ies, प्र, मुदखेड, कंधार, र , मुखेड, १६ 
नायगाव, बिलोली, धर्माबांद, किनवट, माहुर, हिमायतनगर, 
हदगांव, भोकर, उमरी. | 
२४ | अमरावती अमरावती, भातकुली, नांदगांव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, चांदुर १४ 
रेल्वे, मोर्शी, वरुड, चांदुर बाजार, तिवसा, धारणी, अचलपुर, 
दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, चिखलदरा. 
२५ ; , बाळापूर, पातुर, , बार्हडिटाकळी, | ०७ 
गग मुर्तिजापूर. 
२६ | यवतमाळ यवतमाळ, कळंब, घाटंगी, राळेगांव, दारव्हा, नेर, आर्णी, १६ 
बाभुळगांव, पुसद, दिग्रस, उमरखेड, महागांव, पांढरकवडा, 
वणी, मोरगांव, झरी. 
२७ | वाशिम वाशिम, मालेगाव, रिसोड, मंगरुळपीर, मानोरा, कारंजा. | ०६ 
२८ । बुलढाणा बुलढाणा, मलकापुर, चिखली, मोताळा, मेहकर, लोणार, | १३ 
सिंदखेड राजा, देऊळगांव राजा, खामगाव, शेगांव, संग्रामपुर, 
नांदुरा, जळगांव जामोद. 
२९ | वर्धा वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, हिंगणघाट, समुद्रपूर, करंजा, आष्टी, | oc 
३० | नागपूर रामटेक, उमरेड, नागपूर ग्रामीण, कामठी, पारशिवनी, मौदा, | १२ 
काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर, भिवापुर, कुही. | 
३१ । चंद्रपूर चंद्रपूर, बल्लारपूर, मुळ, सावळी, वरोरा, ae चिमुर, १४ 
नागभिड, सिंदेवाही, ब्रम्हपुरी, राजुरा, कोरपना, गोडर्पिपरी, 
पोभुर्णा. 
३२ । भंडारा भंडारा, मोहाडी, तुमसर, पवनी, सोकोली, लाखनी, लाखांदूर. | ०७ 
३३ । गोंदिया गोंदिया, गोरेगांव, तिरोडा, अर्जुनी-मोर, देवरी, सालेकसा, ०८ 
सडक-अर्जुनी, आमगांव. 
३४ ce | चिरोळी, चार्माशी, धानोरा, मुलचेरा, वडसा, आरमोरी, ११ 
करखेडा, कोरची, अहेरी, भामरागड, सिरोंचा 
१ वे एकुण ३४९ 


